राज्यातील आरोग्य संस्थामध्ये बाह्ययंत्रणेद्वारे 
Mechanized Cleaning Services सुरु 
करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पुरकपत्रक क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. प्रश्ामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७ 
दि.१८/०९/२०२३. 
२) शासन शुध्दीपत्रक सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७ 
दि.०४/१२/२०२३. 


शासन पुरकपत्रक :- संदर्भ क्रं. (१ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ मधील अ. क्र.(११) नंतर 
अ. क्र. (१२) “केंद्र शासन अंगीकृत अशा स्वरुपाच्या रुग्णालय व्यवस्थापनेच्या निगडीत संस्था जसे मे. 
एच.एल.एल इन्फोटेक सर्व्हिसेस लि., HSCC, Telecommunication Ltd., NBCC, MECON इ. 
स्वच्छता विषयक कामे उपलब्ध करुन देण्यास सक्षम आहेत. सदर केंद्र शासनाच्या पुरस्कृत कंपन्यांकडून 
स्वारस्य प्राप्त केल्यावर न्युनतम असलेल्या कंपनीकडून Mechanized Cleaning Services घेण्यास 
प्राधान्य देण्यात यावे” असा वाचण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११७१०५८२०५६१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
RAJ F N D RA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b5 1 2f7ff8b758d60a4598c24a36386a480 


VITT H A [_ 5881cbcea84410a43526338ca5806f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=92FCD41 179A2BA99BFFA75CBEOC 
90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA6315, 
KU DA [_ F cn=RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
Date: 2024.01.17 11:03:53 +05'30' 
(राजेंद्र वि. कुडले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र,(लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आरोग्य-७ 


) अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 
६) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
) 
) 
) 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 
उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा हाल्य चिकित्सक ("//8 मार्फत) 

qo) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (Fwe मार्फत) 
११ निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


